शासन शुध्दीपत्रक - राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मूलभूत /पायाभूत सुविधा 
उपलब्ध करुन देण्यासाठी अनुदान वितरित 
करण्यास मंजूरी देण्याबाबत सन २०१६-१७ 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : ग्राक्षेवि - २०१७/प्र.क्र.३८(भाग-३)/का.९ 
मंत्रालय , मुंबई- Yoo 032 
दिनांक :- ९ मार्च , २०१८. 


वाचा :- १. शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग, ग्राक्षेवि- २०१७/प्र.क्र.३८/का.९, 
दि. ३१ मार्च, २०१७. 
२. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. संकीर्ण १०.१७ / प्र.क्र. ६४/ अर्थोपाय , 
दि.२१ सप्टेंबर,२०१७. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भ क्रमांक १ च्या शासन निर्णयासोबत असलेल्या परिशिष्ट “अ” मधील अ. क्र. २० 
येथील गडचिरोली जिल्हातील तालुका - वडसा, येथील जुनीवडसा या ग्रामपंचायतीला "मस्जीद जवळ 
सभामंडपाचे बांधकाम करणे " या विकास कामाला दिलेली मंजूरी रद्द करण्यात येत आहे. त्या ऐवजी 
खालील प्रमाणे ग्रामपंचायत तसेच कामात बदल करण्यात येत आहे. सदर काम पुढीलप्रमाणे 
वाचण्यात यावे. 


अ. | जिल्हा | तालुका ग्रामपंचायतीचे कामाचे नांव मंजूर निधी 

क्र. नाव (रू. लक्ष) 

२० | गडचिरोली | कुरखेडा | मौजे गेवर्धा । मुस्लीम कब्रस्थान संरक्षण भिंतींचे | १०.०० 
बांधकाम करणे 


संदर्भ क्र. २ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेच्या अनुषंगाने उपरोक्‍त 
काम दि. ३१ मार्च २०१८ पूर्वी पूर्ण करणे जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांना बंधनकारक राहील. 
2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३०९१२१८३५५३१४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


, 
Dinesh M. mn 
2.5.4.20=9cal 
927ff26c0f016fdf, 
2.5.4.45=032 100CD9D66225CED8BAE27E0E1 249D39EC14A54419D 
(0 Nn a Va Nn e 0A13504B49333B23F92B58199, cn=Dinesh M. Sonavane 
Date: 2018.03.09 12:19:12 +05'30' 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


M. Sonavane 
ment Of Maharashtra, ou=Minorities 
tment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
'd0576208f4caa3 10d2e7860201ab5363a2133e0 


प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि - २०१७/प्र.क्र.३८(भाग-३)/का.९ 


३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

४. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

५. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 

६. महाळेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा) , मुंबई / नागपूर, 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

९. संबंधित जिल्हाधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
१०.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
११.मा.मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
१२.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय (प्रसिध्दीसाठी), 
१३. निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


